पर्यटन संचालनालयाचे कोकण भवन 
नवी मुंबई येथे विभागीय कार्यालय सुरु 
करणेबाबत व कोकण पर्यटन विकास 
समितीची स्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१९/७/प्र.क्र.४६९/ पर्यटन 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०९ ऑगस्ट, २०१९ 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.टीडीसी-२०१४/ २/ प्र.क्र.९६/ पर्यटन , 
दि.१२.०४.२०१६ 
२. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.टीडीसी-२०१४/२/प्र.क्र.९६/पर्यटन, 
दि१४.७.२०१६. 
३. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.टीडीसी-२०१४/२/प्र.क्र.९६/पर्यटन, 
दि. १.११.२०१७ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील पर्यटनाच्या वृद्धीसाठी आणि पर्यटन धोरणाची परिणामकारक आखणी आणि 
अंमलबजावणी करण्यासाठी पर्यटन विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली नव्याने पर्यटन 
संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. पर्यटन संचालनालयांतर्गत नागपूर, औरंगाबाद, 
अमरावती, सिंधुदुर्ग, नाशिक व पुणे या ६ ठिकाणी प्रादेशिक कार्यालये असून त्यांचे कार्यालय प्रमुख उप 
संचाळक (पर्यटन) असतील. पर्यटन संचाळलनालयांतर्गत येणारी प्रादेशिक कार्यालये ही विभागीय 
आयुक्‍त (महसूल) कार्यालयाच्या धर्तीवर स्थापन करण्यात आलेली आहेत. कोकण विभागीय आयुक्त 
(महसूल) कार्यालय हे बेलापूर, नवी मुबई येथे असून त्याअंतर्गत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, 
रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे जिल्हे येतात. त्याचप्रमाणे शासनाच्या बहूतांश विभागांची 
कोकणातील विभागीय कार्यालये ही कोकण भवन, सिबीडी बेलापूर व आसपासच्या परिसरात आहेत. 
त्यामुळे विभागीय स्तरावरील संपर्क साधण्यासाठी पर्यटन विभागाचे विभागीय कार्यालय कोकण भवन 
येथे असणे सुसंगत राहिल व पर्यटन विषयक कामे प्रभावी व परिणामकारकरित्या करणे शक्‍य होईल. 
पर्यटन संचालनालयाचे विभागीय कार्यालय सिंधुदुर्ग येथून बेलापूर, नवी मुंबई येथे स्थलांतरीत 
करण्याची तसेच कोकणासाठी कोकण पर्यटन विकास समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

पर्यटन संचालनालयाचे सिंधुदुर्ग येथिळ विभागीय कार्यालय बेलापूर, नवी मुंबई येथे 
स्थलांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या 
सिंधुदुर्ग येथील प्रकल्प कार्यालयातील पर्यटन संचालनालयास तात्पुरत्या स्वरुपात वर्ग करण्यात 
आलेले कर्मचारी महामंडळाच्या प्रकल्प कार्यालय, सिंधुदुर्ग करीता परत पाठविण्यात यावेत. 
महामंडळाच्या सिंधुदुर्ग येथील प्रकल्प कार्यालयामार्फत पर्यटन विषयक कामकाज महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळामार्फत भविष्यात हाताळण्यात येईल. यामुळे उत्तर व दक्षिण कोकणातील पर्यटन 
विषयक कामकाज प्रभावी व परिणामकारकरित्या राबविणे शक्‍य होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१९/७/प्र.क्र.४६९/ पर्यटन 


२. कोकण प्रादेशिक कार्यालयासाठी मंजूर असलेल्या पदांपैकी उपसंचालक यांना कोकण 
विभागीय कार्यालयाचे काम सोपवून त्यांचे कार्यालय कोकण भवन, नवी मुंबई येथे ठेवण्यात येत आहे. 
विभागीय कार्यालयासाठी लागणारी इतर पदे कंत्राटी पद्धतीने उपलब्ध करून घेण्यात यावीत. त्यामुळे 
कोकणातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील 
पर्यटनासंबंधित कामकाजाबाबत समन्वय साधणे सोयीचे होईल. सदर जिल्हयांसाठी कोकण भवन, 
नवी मुंबई हे मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून राहील. 

३. कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना प्रतिनिधीत्व देऊन 
पुढीलप्रमाणे मा.मंत्री (पर्यटन) यांच्या अध्यक्षतेखाली कोकण पर्यटन विकास समिती गठीत करण्यात 
येत आहे. 


सचितीची रचना-: 

(१) मा.मंत्री (पर्यटन) -: अध्यक्ष. 

(२) श्री.प्रमोद जठार, (माजी आमदार). -: उपाध्यक्ष. 

(३) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग -: सदस्य. 

(४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे, पालघर, -: सदस्य. 

रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग. 

(4) विभागीय वन अधिकारी. -: सदस्य. 

(६) उप संचालक, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड. -: सदस्य. 

(७ विभागीय उप संचालक, पर्यटन संचालनालय. -: सदस्य सचिव 


area yen (विशेष निमंत्रित सदस्य). 
- मा. विधानसभा सदस्य 
- मा. खासदार 
- पर्यटनाशी संबंधीत एनजीओ (९.७.0.) 
- पर्यटन व्यवसायातील स्टेक होल्डर्स. 


वरील समितीने शिफारस केलेले नवीन प्रकल्पाबाबतचे प्रस्ताव मंजूरीसाठी तसेच आर्थिक 
तरतुदीसाठी पर्यटन संचालनालयामार्फत शासनास सादर करण्यात येतील. 
सदर समितीचा कालावधी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पाच वर्षापर्यंत राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०९१५२७४३३०२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramesh Jayaram Kadam 
Date: 2019.08.09 15:38:40 +05'30' 


(र. ज. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१९/७/प्र.क्र.४६९/ पर्यटन 


३. मा.मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, 
, मा.राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, 

प. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई, 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई, 
सर्व मा.विधानपरिषद सदस्य, 
सर्व मा.विधानसभा सदस्य, 

. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

१०. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

११. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, 

१२. श्री. प्रमोद जठार, माजी आमदार, 

१३. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

१४. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

१५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई, 

१७. जिल्हाधिकारी, मुंबई TERIA ,पालघर ,रायगड ,ठाणे ,मुंबई उपनगर ,, 
सिंधुदुर्ग, 

१८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, 

१९. उप सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. उप सचिव (आस्थापना), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. विभागीय वन अधिकारी, 

२२. उप संचालक, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, 

२३. विभागीय उप संचालक, पर्यटन संचालनालय, 

२४. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

2g. निवडनस्ती(पर्यटनो. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


